खाजगी सुरक्षा यंत्रणा अधिनियम, २००५ 
अन्वये महाराष्ट्रातील खाजगी सुरक्षा 
यंत्रणांना परवाना देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक - पीएसए-१२१८/प्र.क्र.३६८/विशा-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: १५ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :१. शासन परिपत्रक क्रमांक - पीएसए-१२१८/प्र.क्र.३६८/विझा-४ दि.११ डिसेंबर २०१९ 
२. महाराष्ट्र राज्य खाजगी सुरक्षा यंत्रणा (विनियमन) नियम, २००७ दि. १४ मार्च २००७ 
३. खाजगी सुरक्षा यत्रंणा अधिनियम, २००५ 


शासन परिपत्रक 


aR परिपत्रक क्रमांक - पीएसए-१२१८/प्र.क्र.३६८/विझा-४ दि.११ डिसेंबर २०१९ 


मध्ये अंशत: बदल करुन पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती विहीत करण्यात येत आहे. 


axe) 


. खाजगी सुरक्षा यंत्रणेच्या परवानगीबाबत नियंत्रक प्राधिकारी तथा प्रधान सचिव (विशेष) यांच्याकडे 


प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या बाबतीत अर्जदार यांची चारित्र्य पडताळणी तसेच त्यांचे कार्यालयाच्या 


संदर्भात सदर जागेची पडताळणी करण्याच्या अनुषंगाने प्रकरणपरत्वे पोलीस अधिक्षक/ पोलीस 


उपायुक्त यांच्याकडे सदरचा अर्ज ई-मेल (psara.pshome-mh@gov.in) द्वारे पाठविला जाईल. 


२. शासनाकडून प्राप्त झालेल्या सदर अर्जाच्या संदर्भात खाजगी सुरक्षा यंत्रणांच्या कार्यालयाच्या जागेचा 


तसेच यंत्रणेच्या मालकाचे पोलिस पडताळणी अहवाल, वाचा क्र.१ वरील दि.११/१२/२०१९ रोजीच्या 


शासन परिपत्रकानुसार, यापुर्वी संबंधीत पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलीस अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने 


शासनास सादर करण्यात येत होते. तथापि यापुढे तसे न करता, सदर अहवाल संबंधीत पोलीस 


अधिक्षक/ पोलीस उपायुक्‍त यांचे स्वाक्षरीने १ ५ दिवसात ई-मेल (osara.pshome-mh@gov.in) द्वारे 


शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील. 


३. पोलीस पडताळणी अहवाल शासनास विहीत कालमर्यादेत सादर करण्यासंदर्भातीळ जबाबदारी 


संबंधीत पोलीस अधिक्षक/ पोलीस उपायुक्त यांची राहील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पीएसए-१२१८/प्र.क्र.३६८/विजा-४ 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व पोलीस आयुक्‍त, मुंबई यांनी उपरोक्‍त नमूद 


सुचनांबाबत आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व पोलीस अधिक्षक/ पोलीस उपायुक्‍त तसेच स्थानिक पोलीस 


ठाण्यांना योग्य ते आदेडा निर्गमित करावेत. 


वरील सुचनांचे काटेकोरपणे पाळन करण्यात यावे. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थाळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आळे असुन त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२०१२१५१२५६०३२९२९ असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tally signed by Shirish Nagorao Mohod 


Shirish वाणवेव 1-1. toro 


2.5.4.20=66fda7e745bb4928b21 046cecbf7 bd8f40e4950e0a9949 
7fa2862e1d37ed75b7, 


Mohod — तावन 
(शिरीष मोहोड) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. पोलीस आयुक्त, मुंबई, 
३. सर्व पोलीस आयुक्‍त (पोलीस आयुक्‍त, मुंबई वगळून), 
४. सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक, 
५. सर्व पोलीस अधिक्षक/पोलीस उप आयुक्‍त 
६. निवडनस्ती (विजा-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


